RNI No . MAHBIL06425 / 13/ 1 / 2011 - TC 
www .dgps .maharashtra . gov . in 


Au " 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ६, अंक - ४२ ] 


बुधवार , ऑगस्ट २, २०१७ / श्रावण ११, शके १९३९ 


[ पृष्ठे ८ 


असाधारण क्रमांक ४२ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


आयुक्त यांजकडून 
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका 
( प्रभाग समित्या स्थापनेबाबत ) 

जाहीर सूचना 
क्रमांक प्रशा -२/ कावि - ४१९/ २०१७ . - पिंपरी -चिंचवड महानगरपालिकेने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम २९ - अ नुसार 
मा . महापालिका सभेने ठराव क्रमांक ९ , दिनांक २० एप्रिल २०१७ व ठराव क्रमांक ३८, दिनांक २० जून २०१७ अन्वये ८ प्रभाग समित्या स्थापन 
करण्याचानिर्णय घेतला आहे . 
महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ अन्वये ३२ निवडणूक प्रभागांची विभागणी खालीलप्रमाणे करण्यात आली आहे . 

परिशिष्ट 
अ . क्र . प्रभाग समिती 

प्रभाग क्रमांक 

क्षेत्रीय कार्यालयाचेठिकाण 


ه 


ه 


१० , १४ , १५ , १९ 


१६ , १७, १८ , २२ 


ه 


२, ६ , ८ , ९ 


ه 


२५ , २६, २८ , २९ 


भेळ चौक , प्राधिकरण , निगडी , 
पुणे - ४११ ०४४. 
एल्पो कंपनी आवार, लिंकरोड , 
चिंचवड, पुणे- ४११ ०३३. 
हॉकी स्टेडियम शेजारी, नेहरूनगर , 
भोसरी, पुणे- ४११ ०२६. 

औंध रावेत रस्ता , रहाटणी, 
पुणे -४११ ०१७. 
पांजरपोळ संस्थेसमोर, पुणे- नाशिक रस्ता , 
पुणे- ४११ ०३९ . 
पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या 
कार्यालयाची जुनी इमारत , टिळक चौक , निगडी, 
पुणे -४११०४४ . 


ه 


م 


३, ४, ५, ७ 


१ , ११ , १२ , १३ 


م 


एच - ३९१, भाग एक - अ ( असा.)( पु. वि . पु.) – ४२ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - -- पुणे विभागीय पुरवणी, २ ऑगस्ट २०१७ / श्रावण ११, शके १९३९ 


परिशिष्ट -- चालू 


o 


F 


rc 


२१, २३, २४ , २७ 

करसंकलन कार्यालय व शेजारील माध्यमिक 

विद्यालय नवीन इमारत , थेरगाव. 
२० , ३० , ३१ , ३२ 

कासारवाडी येथील महिला आय . टी . आय . 

इमारत . 
वरीलप्रमाणे पुनर्रचित प्रभाग समित्या दिनांक ९ ऑगस्ट २०१७ पासून स्थापन करीत असल्याचे घोषित करण्यात येत आहे. तसेच संबंधित प्रभाग 
समितीच्या प्रादेशिक क्षेत्राचे प्रभारी अधिकाऱ्यास क्षेत्रीय अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. क्षेत्रीय कार्यालयामध्ये दैनंदिन कामकाज दिनांक 
९ ऑगस्ट २०१७ पासून सुरू करण्यात येत आहे. तरी संबंधितांनी याची नोंद घ्यावी . 

श्रावण हर्डीकर , 

आयुक्त , 
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका , 

पिंपरी - ४११ ०१८. 


पिंपरी , १ ऑगस्ट २०१७. 


विभागीय आयुक्त यांजकडून 
वाचा. -- (१ ) मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम , १९४९ मधील कलम १० (१-ई). 

( २) मा . विधी व न्याय विभाग यांचे दिनांक २ मे २००८ रोजीचे महाराष्ट्र शासन राजपत्र . 
( ३) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांचेकडील आदेश व पत्र क्रमांक रानिआ/ नप- २००९/ प्र. क्र . १३ / का - ६ , 

दिनांक ५ जून २०१०. 
( ४) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ / नप -२०१५/ प्र. क्र . १०/ का - ६, दिनांक 

१० ऑगस्ट २०१५. 
( ५) मा . राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ/ मनपा -२०१७/ प्र. क्र . २/ का - ५ , दिनांक 

११ जानेवारी २०१७. 
( ६) आयुक्त , सोलापूर महानगरपालिका यांचे पत्र क्रमांक निमुका/निवडणूक -१२, दिनांक ६ एप्रिल २०१७ . 

आदेश 
क्रमांक नपाप्र -१/ मनपा/ एसआर -२ ते ६१/ २०१७.--ज्याअर्थी, मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम , १९४९ चे कलम १० (१ -ई) अन्वये ज्या 
उमेदवारांनी निवडणुकीमध्ये केलेल्या खर्चाचा हिशोब शपथपत्रासह, निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यापासून ३० दिवसांचे कालावधीमध्ये सादर न 
केल्यास अशा उमेदवारांना अनर्ह ठरविण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्त यांना उक्त वाचामधील संदर्भ क्रमांक ३ व ४ येथील आदेशान्वये मा . राज्य 
निवडणूक आयोगाने प्रदान केलेले आहेत ; 

___ आणि ज्याअर्थी, सोलापूर महानगरपालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ चा निकाल दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१७ रोजी जाहीर करण्यात आला 
असून सोबतच्या परिशिष्ट " अ" मधील उमेदवारांनी निवडणूक खर्चाचा हिशोब निवडणूक निकाल जाहीर झालेपासून ३० दिवसांचे आत म्हणजेच 
दिनांक २५ मार्च २०१७ पर्यंत विहित केलेल्या रितीने सादर केला नसलेबाबत आयुक्त , सोलापूर महानगरपालिका यांनी त्यांचेकडील उक्त वाचामधील 
संदर्भ क्रमांक ६ येथील पत्रान्वये या कार्यालयास कळविले आहे . 

त्यास अनुसरून परिशिष्ट " अ" मधील ६० उमेदवारांना विहित कार्यपद्धतीनुसार सुनावणी घेण्यात येऊन रकाना क्रमांक ६ मध्ये नमूद आदेशाद्वारे 
अनर्ह ठरविण्यात आले आहे . 

तसेच मा . राज्य निवडणूक आयोगाचेदिनांक ५ जून २०१० व दिनांक १० ऑगस्ट २०१५ चे आदेशान्वये मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका 
अधिनियम , १९४९ चे कलम १० (१ ई) नुसार अनर्ह करण्यात आलेल्या उमेदवारांचे आदेश राजपत्रात प्रसिद्ध करणेकामी तरतूद केली आहे . 

त्याअर्थी, मी , चंद्रकांत दळवी, विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे परिशिष्ट " अ" मधील ६० उमेदवारांना रकाना क्रमांक ६ मध्ये नमूद 
आदेशांच्या दिनांकापासून तीन वर्षांचे कालावधीकरीता, पालिका सदस्य म्हणून रहाण्यास किंवा पालिका सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास 
अनर्ह असल्याचे घोषित करीत आहे . 


- 


जागा 


क 


ww 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक- अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, २ ऑगस्ट २०१७ / श्रावण ११ , शके १९३९ 

परिशिष्ट " अ " 
अ . क्र . प्रभाग 

उमेदवाराचे नाव 

उमेदवाराचा संपूर्ण पत्ता आदेश निर्गमित केल्याचा क्रमांक 
क्रमांक क्रमांक 

व दिनांक 
२ ३ 
अ सुशांत प्रकाश कांबळे मातोश्री रमाबाईनगर , आंबेडकरनगर , क्रमांक नपाप्र/ १ / मनपा/ एसआर - २ , 
बुधवार पेठ , सोलापूर . 

२०१७, दिनांक १८ जून २०१७. 
सना महमदजमीर बागवान ८६, मड्डी वस्ती, भवानी पेठ , सोलापूर क्रमांक नपाप्र / १/ मनपा/ एसआर- ३ , 

२०१७, दिनांक १८ जून २०१७ . 
क वंदना राजेंद्र मोरे ९ , कसबे सोलापूर , शेळगी गावठाण क्रमांक नपाप्र / १/ मनपा/ एसआर- ४ , 

२०१७, दिनांक १८ जून २०१७. 
४ २ अ सचिन लाह्यप्पा उबाळे २२६, भीमनगर, शेळगी, सोलापूर क्रमांक नपाप्र/ १ / मनपा/ एसआर - ५ , 

२०१७, दिनांक १८ जून २०१७ . 
क सुवर्णाकिसनराव घोडके १०२ - डी , ४२ , भवानी पेठ, सोलापूर क्रमांक नपाप्र/ १ / मनपा/ एसआर - ६, 

२०१७, दिनांक १८ जून २०१७. 
ड छोटेलाल हिरालाल व्यास २१८, मंत्री चंडकनगर , सोलापूर क्रमांक नपाप्र/१/मनपा/ एसआर- ७ , 

२०१७, दिनांक १८ जून २०१७. 
ब सचिन शिवशंकर अक्कलकोटे ६६७, उत्तर कसबा, सोलापूर क्रमांक नपाप्र/ १/ मनपा/ एसआर- ८ , 

२०१७, दिनांक १८ जून २०१७. 
__ ब महादेव नागनाथ अलकुंटे ४० , बुधवार पेठ, वडार गल्ली, सोलापूर क्रमांक नपाप्र/१/ मनपा/ एसआर -९ , 

२०१७, दिनांक १८ जून २०१७ . 
क वृषाली राहुल चव्हाण २११५-ब, चंडक बगीचा, बुधवार पेठ , क्रमांक नपाप्र/ १ / मनपा/ एसआर - १० , 
सोलापूर . 

२०१७, दिनांक १८ जून २०१७. 
क विजया मोहन कावळे २२०८/ ७५ , वेस्ट मंगळवार पेठ, सोलापूर . क्रमांक नपाप्र / १/ मनपा / एसआर -११, 

२०१७, दिनांक १८ जून २०१७. 
दिगंबर श्रीरंग आखाडे १२० / ५९ , मुकुंदनगर , भवानी पेठ, सोलापूर क्रमांक नपाप्र/ १/ मनपा/ एसआर- १२ , 

२०१७, दिनांक १८ जून २०१७. 
महेंद्र दिलिप नाकते जी - ३, उर्मिला अपार्टमेंट, स्टेट बँक क्रमांक नपाप्र/ १/ मनपा/ एसआर- १३, 
कॉलनी, क्रमांक १ . 

२०१७, दिनांक १८ जून २०१७. 
विजया तानाजी कोथींबीरे ९ , गणेशनगर , सोलापूर 

क्रमांक नपाप्र/ १ / मनपा/ एसआर - १४, 

२०१७, दिनांक १८ जून २०१७. 
___ रुपाली सोमनाथ तोडकरी डुमणेनगर , बाळे सोलापूर 

क्रमांक नपाप्र/ १ / मनपा/ एसआर - १५, 

२०१७, दिनांक १८ जून २०१७. 
१५ ५ सुनिल शाम बुजरके १८८, विठ्ठल कॉम्प्लेक्स, बुधवार पेठ , क्रमांक नपाप्र/ १ / मनपा/ एसआर- १६, 
पूनारोड, सोलापूर . 

२०१७, दिनांक १८ जून २०१७. 
अमर ज्ञानदेव पवार १९०, ४७, बुधवार पेठ, जय मल्हार क्रमांक नपाप्र/ १ / मनपा/एसआर - १७ , 
चौक, सोलापूर . 

२०१७, दिनांक २९ जून २०१७. 
१७ ७ सविता सुरेश बहिरवाडे ५५ , नवी पेठ , उत्तर सोलापूर क्रमांक नपाप्र/ १ / मनपा/ एसआर- १८ , 

२०१७, दिनांक २३ जून २०१७. 
अ वनिता विजय मोटे १२३, गोल्डफिंच पेठ, चौपाड , सोलापूर । क्रमांक नपाप्र / १/ मनपा/ एसआर- १९ , 

२०१७, दिनांक २३ जून २०१७ . 
१९ ८ ब रेहाना रियाज बागवान ९४६, शुक्रवार पेठ , सोलापूर 

क्रमांक नपाप्र / १ / मनपा / एसआर - २० , 
२०१७, दिनांक २३ जून २०१७ . 


पट, 


कल 


) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, २ ऑगस्ट २०१७ / श्रावण ११, शके १९३९ 


परिशिष्ट " अ"--चालू 


८ 


असल 


१० 


अ 


२४ 


११ 


क 


१२ 


ड 


२६ 


१३ 


__ अ 


१३ 


१३ 


क 


क 


गालिब याकुबसाब कुरेशी ८१७, शुक्रवार पेठ , सोलापूर 

क्रमांक नपाप्र/ १/ मनपा/ एसआर - २१, 

२०१७, दिनांक २३ जून २०१७ . 
सविता हेमंत जोशी ३१३ , दक्षिण कसबा , सोलापूर क्रमांक नपाप्र/ १/ मनपा/एसआर- २२ , 

२०१७, दिनांक २३ जून २०१७ . 
नागमणी किसन जक्कन १५ , नर्मदा कॉम्प्लेक्स, हैद्राबाद रोड , क्रमांक नपाप्र/ १/ मनपा/ एसआर - २३, 
सोलापूर. 

२०१७, दिनांक २३ जून २०१७. 
श्रीकांत गणेश शेरला ५०१/ २, जवाहरनगर , विडी घरकुल , क्रमांक नपाप्र/ १ / मनपा/एसआर - २४ , 
सोलापूर . 

२०१७, दिनांक २३ जून २०१७. 
सौ . सरस्वती बसवराज पाटील ११७- अ , किसाननगर, अ . रोड , सोलापूर क्रमांक नपाप्र/ १/ मनपा/ एसआर - २५, 

२०१७, दिनांक २३ जून २०१७. 
सचिन शरणप्पा कोळी ३० , कलावतीनगर, MIDC रोड, सोलापूर क्रमांक नपाप्र / १/मनपा/ एसआर-२६, 

२०१७, दिनांक २३ जून २०१७. 
खरटमल अविनाश मल्लिकार्जुन ब्लॉ . नं . २, रु.नं . ३, पोलीस क्वॉर्टर, क्रमांक नपाप्र/ / मनपा/ एसआर -२७, 
अशोक चौक , सोलापूर . 

२०१७, दिनांक २३ जून २०१७ . 
शशीकला चनबसप्पा ढंगापूरे । वालचंद कॉलेज मागे, एकतानगर , ए- ३०४, क्रमांक नपाप्र/ १/मनपा / एसआर-२८ , 
सोलापूर . 

२०१७, दिनांक २३ जून २०१७. 
छाया वसंत ठोकळ पोलीस क्वॉर्टर, ब्लॉक नं . १५ , रुम नं. २ , क्रमांक नपाप्र /१/ मनपा / एसआर- २९ , 

आकाशवाणी केंद्राजवळ , सोलापूर . २०१७, दिनांक २९ जून २०१७ . 
निता परशूराम साठे ६५८ , न्यू पाच्छा पेठ , सोलापूर क्रमांक नपाप्र/ १/ मनपा/ एसआर- ३० , 

२०१७, दिनांक २३ जून २०१७. 
११४, पाथरुट चौक, न्यू पाच्छा पेठ , क्रमांक नपाप्र/ १/ मनपा/ एसआर- ३१ , 
सोलापूर . 

२०१७, दिनांक २३ जून २०१७. 
अशोक सायबन्ना मादगुंडी ७७, लक्ष्मी नरसिंगनगर , सोलापूर क्रमांक नपाप्र/ १ / मनपा/ एसआर- ३२, 

२०१७, दिनांक २३ जून २०१७. 
कल्पना संतोष साका ५६/ ५, तेलंगी पाच्छा पेठ , सोलापूर क्रमांक नपाप्र/ १ / मनपा/ एसआर- ३३, 

२०१७, दिनांक २९ जून २०१७. 
भारती राजू मन्सावाले ५८६ , उत्तर सदर बझार , सोलापूर क्रमांक नपाप्र/ १/ मनपा/ एसआर- ३४ , 

२०१७, दिनांक २९ जून २०१७ . 
बालमनी काशिनाथ कस्सा २९ , गणेश पेठ, सोलापूर 

क्रमांक नपाप्र/ १ / मनपा/ एसआर- ३५, 

२०१७, दिनांक २३ जून २०१७ . 
अजय श्रीपाद देशपांडे ९३९ , उत्तर सदर बझार , यलगुलवार क्रमांक नपाप्र / १/ मनपा/ एसआर- ३६ , 
घराजवळ, सोलापूर -००४ . 

२०१७, दिनांक २३ जून २०१७. 
मैमुना खताल शेख १०२ , पाटील चाळ , मुरारजी पेठ , क्रमांक नपाप्र/ १ / मनपा/ एसआर- ३७ , 
सोलापूर - ००१. 

२०१७, दिनांक २३ जून २०१७. 
अमीना गौसमोद्दीन शेख १०४ , शास्त्रीनगर , जमादार किराणा क्रमांक नपाप्र/ १/ मनपा/ एसआर- ३८ , 
दुकानाजवळ, सोलापूर . 

२०१७, दिनांक २३ जून २०१७. 
पार्वती शंकर माने २७, आदर्शनगर, सोलापूर 

क्रमांक नपाप्र/ १/ मनपा/ एसआर - ३९ , 

२०१७, दिनांक २३ जून २०१७ . 
मल्लम्मा सिद्धारुढ मुंजाळे ४४१, भारतरत्न इंदिरानगर , सोलापूर । क्रमांक नपाप्र/ १ / मनपा/ एसआर - ४० , 

२०१७, दिनांक २३ जून २०१७. 


१३ 


उत्तम नागनाथ 


१३ 


३२ 


१४ 


१४ 


अ 


३४ 


१४ 


३६ 


१५ 


क 


१८ 


क 


३९ 


१८ 


क 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, २ ऑगस्ट २०१७ / श्रावण ११ , शके १९३९ 


परिशिष्ट " अ "-- चालू 


ससस 


२१ 


२१ 


४४ 


२१ 


२१ 


29ल 


४६ 


२२ 


अ 


सोलापूर . 


२२ 


२२ 


ब 


छ 


राहुल राजीव इंदापूरे ११, यशवंत हौ . सोसायटी , सोलापूर क्रमांक नपाप्र/ १/ मनपा/एसआर- ४१ , 

२०१७, दिनांक २३ जून २०१७. 
सागर मल्लिनाथ म्हेत्रे आदर्शनगर , सोलापूर 

क्रमांक नपाप्र/ १/ मनपा/ एसआर - ४२, 

२०१७, दिनांक २३ जून २०१७ . 
मंजीरी संकेत किल्लेदार सी -३१, आसरा सो., होटगी रोड , क्रमांक नपाप्र/ १/ मनपा/ एसआर - ४३, 
सोलापूर . 

२०१७, दिनांक २३ जून २०१७. 
सुनिल विलास कापुरे ८५ , गैबीपीर झोपडपट्टी. सोलापूर क्रमांक नपाप्र/ १/ मनपा/ एसआर - ४४ , 

२०१७, दिनांक २३ जून २०१७. 
नुरुद्दीन उस्मान मुल्ला ३४१ ,सिद्धेश्वरनगर, सोलापूर क्रमांक नपाप्र/ १ / मनपा/ एसआर - ४५ , 

२०१७, दिनांक २३ जून २०१७ . 
अनवरुल हक्क हसन शेख ११४ , सहारानगर , सोलापूर 

क्रमांक नपाप्र/ १ / मनपा/ एसआर- ४६, 

२०१७, दिनांक २३ जून २०१७. 
सुमन सुरेश खडतरे ४३२- अ, मल्लिकार्जुननगर , हत्तुरे वस्ती , क्रमांक नपाप्र/१/ मनपा/ एसआर- ४७ , 

२०१७, दिनांक २९ जून २०१७ . 
___ भानुदास किसन धायगुडे एच नं . ९१, सोनीनगर , मोदी हुडको, क्रमांक नपाप्र/ १ / मनपा/ एसआर- ४८ , 
सोलापूर . 

२०१७, दिनांक २९ जून २०१७. 
महेश चंद्रकांत गुरव ३३४- अ , संजयनगर , गरिबी हटाव नं . २, क्रमांक नपाप्र/ १ / मनपा/ एसआर- ४९ , 
विजापूर नाका, सोलापूर . 

२०१७, दिनांक ६ जुलै २०१७. 
प्रभाकर हणमंतू जाधव ९९०/ ९१, शक्तीमाता मंदिर , लिमयेवाडी, क्रमांक नपाप्र/ १/ मनपा/एसआर - ५० , 
सोलापूर . 

२०१७, दिनांक २९ जून २०१७. 
कृष्णाबाई चंद्रकांत गायकवाड सेटलमेंट फ्री कॉलनी नं . १, सोलापूर क्रमांक नपाप्र/ १/ मनपा/ एसआर- ५१ , 

२०१७, दिनांक २९ जून २०१७ . 
रेखा नवनाथ साळुके ८७- अ , गरिबी हटाव , विजापूर नाका , क्रमांक नपाप्र/ १ / मनपा/ एसआर- ५२, 
सोलापूर . 

२०१७, दिनांक २९ जून २०१७. 
अनिल रावसाहेब भिसे हनुमान मंदिराजवळ, गरिबी हटाव क्रमांक नपाप्र/ १ / मनपा/ एसआर - ५३, 

झोपडपट्टी, विजापूर नाका, सोलापूर . २०१७, दिनांक २९ जून २०१७. 
अल्लाउद्दीन निझामुद्दीन शेख चमडा कारखान्याजवळ , ४४, भूषणनगर , क्रमांक नपाप्र/ १/ मनपा/ एसआर- ५४, 
सोलापूर . 

२०१७, दिनांक २९ जून २०१७ . 
ज्योती खोबराजी कसबे अ- ३८ , सिटीझन पार्क, विजापूर रोड , क्रमांक नपाप्र/ १ / मनपा/ एसआर - ५५, 
सोलापूर . 

२०१७, दिनांक २९ जून २०१७ . 
डॉ . सायली रविंद्रनाथ शेंडगे २०२, गणेशनगर , सोलापूर 

क्रमांक नपाप्र/ १/ मनपा/ एसआर- ५६ , 

२०१७, दिनांक ६ जुलै २०१७. 
संदिप राम जाधव नेहरूनगर , सोलापूर 

क्रमांक नपाप्र / १/ मनपा/ एसआर- ५७ , 

२०१७, दिनांक २९ जून २०१७ . 
मोहन विठ्ठल रजपूर नेहरूनगर, सोलापूर 

क्रमांक नपाप्र/ १ / मनपा/ एसआर - ५८ , 

२०१७, दिनांक २९ जून २०१७. 
करुणा सुभाष यादव विजापूर रोड, सोलापूर 

क्रमांक नपाप्र/ १ / मनपा/ एसआर - ५९ , 

२०१७, दिनांक ६ जुलै २०१७ . 
जितेंद्र दत्तात्रय पवार ९४, भोपलेनगर , मजरेवाडी, सोलापूर । क्रमांक नपाप्र/ १ / मनपा/ एसआर- ६० , 

२०१७, दिनांक ६ जुलै २०१७. 


२२ 


क 


२२ 


५२ 


२२ 


ड 


२२ 


ड 


२३ 


अ 


५५ 


२४ 


अ 


५६ 


२४ 


क 


२४ 


क 


५८ 


२४ 


ड 


२५ 


क 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - -- पुणे विभागीय पुरवणी, २ ऑगस्ट २०१७ / श्रावण ११, शके १९३९ 


परिशिष्ट " अ"--चालू 


६० 


२६ 


राजू पांडूरंग बनसोडे 


कल्याणनगर १, होटगी रोड, सोलापूर 


क्रमांक नपाप्र/ १ / मनपा/ एसआर- ६१ , 
२०१७ , दिनांक ६ जुलै २०१७. 

चंद्रकांत दळवी, 
विभागीय आयुक्त , 
पुणे विभाग , पुणे. 


पुणे, २५ जुलै २०१७. 


वाचा.-- ( १) मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम , १९४९ मधील कलम १० (१-ई). 

( २) मा . विधी व न्याय विभाग यांचे दिनांक २ मे २००८ रोजीचे महाराष्ट्र शासन राजपत्र . 
( ३) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडील आदेश व पत्र क्रमांक रानिआ/ नप- २००९ / प्र. क्र . १३ / का -६ , 

दिनांक ५ जून २०१० . 
( ४) मा . राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ/ नप- २०१५/ प्र. क्र . १० / का - ६, दिनांक 

१० ऑगस्ट २०१५. 
( ५ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ/ मनपा - २०१७/प्र. क्र . २/ का - ५, दिनांक 

११ जानेवारी २०१७. 
( ६ ) आयुक्त , पुणे महानगरपालिका यांचे पत्र क्रमांक मआ/ नि /८५, दिनांक १७ एप्रिल २०१७ . 

आदेश 
क्रमांक नपाप्र -१/मनपा /एसआर- १६१ ते १८० / २०१७.-- ज्याअर्थी, मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम , १९४९ चे कलम १० (१-ई) अन्वये 
ज्या उमेदवारांनी निवडणुकीमध्ये केलेल्या खर्चाचा हिशोब शपथपत्रासह, निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यापासून ३० दिवसांचे कालावधीमध्ये सादर न 
केल्यास अशा उमेदवारांना अनर्ह ठरविण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्त यांना उक्त वाचामधील संदर्भ क्रमांक ३ व ४ येथील आदेशान्वये मा . राज्य 
निवडणूक आयोगाने प्रदान केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, पुणे महानगरपालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ चा निकाल दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१७ रोजी जाहीर करण्यात आला 
असून सोबतच्या परिशिष्ट " अ" मधील उमेदवारांनी निवडणूक खर्चाचा हिशोब निवडणूक निकाल जाहीर झालेपासून ३० दिवसांचे आत म्हणजेच 
२५ मार्च २०१७ पर्यंत विहित केलेल्या रीतीने सादर केला नसलेबाबत आयुक्त , पुणे महानगरपालिका यांनी त्यांचेकडील उक्त वाचामधील संदर्भ क्रमांक 
६ येथील पत्रान्वये या कार्यालयास कळविले आहे . 

त्यास अनुसरून परिशिष्ट " अ " मधील २० उमेदवारांना विहित कार्यपद्धतीनुसार सुनावणी घेण्यात येऊन रकाना क्रमांक ६ मध्ये नमूद आदेशाद्वारे 
अनर्ह ठरविण्यात आले आहे. 

तसेच मा . राज्य निवडणूक आयोगाचे दिनांक ५ जून २०१० व दिनांक १० ऑगस्ट २०१५ चे आदेशान्वये मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका 
अधिनियम, १९४९ चे कलम १० ( १ ई) नुसार अनर्ह करण्यात आलेल्या उमेदवारांचे आदेश राजपत्रात प्रसिद्ध करणेकामी तरतूद केली आहे . 

त्याअर्थी, मी, चंद्रकांत दळवी, विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग , पुणे परिशिष्ट " अ" मधील ६० उमेदवारांना रकाना क्रमांक ६ मध्ये नमूद 
आदेशांच्या दिनांकापासून तीन वर्षांचे कालावधीकरिता , पालिका सदस्य म्हणून रहाण्यास किंवा पालिका सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास 
अनर्ह असल्याचे घोषित करीत आहे . 

परिशिष्ट " अ " 
अ . क्र . प्रभाग जागा 

उमेदवाराचे नाव 

उमेदवाराचा संपूर्ण पत्ता आदेश निर्गमित केल्याचा क्रमांक 
क्रमांक क्रमांक 

व दिनांक 
१ २ ३ 

सचिन सर्जेराव गोरे स . नं . ४७, लेन नं . ३, दत्तप्रसाद हौसिंग क्रमांक नपाप्र /१/ मनपा/ एसआर-१६१, 

सोसा., वडगाव शेरी, पुणे- ४११ ०१४ . २०१७, दिनांक २९ जून २०१७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, २ ऑगस्ट २०१७ / श्रावण ११ , शके १९३९ 


परिशिष्ट " अ "-- चालू 


- 


२ 


अ शिवाजी पंढरी कांबळे 


स 


c 


३ 


५ 


ब 


क 


५ 


२८ 


६ 


३५ 


क 


3५ 


८ 


३५ 


ड 


३५ 


१० 


३५ 


ड 


शिवाजी पंढरी कांबळे स . नं . १४/१ , थिटेवस्टी, खराडी, क्रमांक नपाप्र/ १/ मनपा / एसआर- १६२ , 
पुणे -४११ ०१४. 

२०१७, दिनांक २९ जून २०१७. 
विशाखा संदीप गायकवाड फ्लॅट नं. ७०२, न्याती मिडोज बिल्डिंग क्रमांक नपाप्र/ १/मनपा/ एसआर- १६३, 

नं . ४, ब्ल्यु बेल सोसा., वडगाव शेरी , २०१७, दिनांक २९ जून २०१७. 

पुणे - ४११ ०१४ 
अशिष भालचंद्र साबळे पाटील ५/ ३२३, स्वारगेट पोलीस कॉलनी, पुणे क्रमांक नपाप्र/ १ / मनपा/ एसआर- १६४ , 

२०१७, दिनांक २९ जून २०१७. 
तशव्वर समरुद्दीन शेख गुलटेकडी, डायस प्लॉट , नुरानी मस्जिद- क्रमांक नपाप्र/ १/ मनपा /एसआर - १६५ , 
समोर, पुणे-४११ ०३७ . 

२०१७, दिनांक २९ जून २०१७ . 
साधना शाम जोशी प्लॉट नं. ८९ , स्वप्न बंगला, पदमश्री क्रमांक नपाप्र/ १ / मनपा/ एसआर- १६६ , 

हौसिंग सोसा., पुणे -४११ ००९ . २०१७, दिनांक ६ जुलै २०१७. 
सागर नामदेव आल्हाट स. नं . १० , बनशिववाडी, धनकवडी , क्रमांक नपाप्र / १/ मनपा/ एसआर- १६७, 
पुणे -४११ ०४३. 

२०१७, दिनांक २९ जून २०१७. 
उमाकांत महादेव वाघमारे स . नं. ६५, तळजाई वसाहत , जगताप । क्रमांक नपाप्र / १/ मनपा/ एसआर - १६८ , 

गिरणीजवळ, पद्मावती, पुणे - ४११००९ . २०१७, दिनांक २९ जून २०१७ . 
फारुक बशिर शेख एस . आर. नं . ९२ , शाहू वसाहत , क्रमांक नपाप्र/ १ / मनपा/ एसआर- १६९ , 

लक्ष्मीनगर , अनिता वॉशिंग सेंटरजवळ , २०१७, दिनांक २९ जून २०१७ . 

पुणे- ४११ ००९ . 
दिनेश अरुण शेंडगे बी - २६ / १० , महात्मा फुले सोसा., क्रमांक नपाप्र / १ / मनपा/ एसआर - १७० , 

संभाजीनगर, पुणे - ४११ ०४३. २०१७, दिनांक २९ जून २०१७ . 
कस्तुरीबाई शांताराम बनसोडे पंचशील झोपडपट्टी, पापळवस्ती , क्रमांक नपाप्र/ १ / मनपा/ एसआर - १७१ , 
बिबवेवाडी, पुणे- ४११ ०३७. 

२०१७, दिनांक २९ जून २०१७. 
रोहन पुरुषोत्तम शेट्टी बी - ३/ ३०३, गंगाधाम फेज -१, बिबवेवाडी - क्रमांक नपाप्र/ १/मनपा / एसआर-१७२ , 

कोंढवा रोड , मार्केट यार्ड, पुणे - ४११०३७ . २०१७, दिनांक ६ जुलै २०१७. 
किर्ती ऋषिकेश शिरस स . नं . ६४४/२, चिंतामणीनगर , भाग -१, क्रमांक नपाप्र / १/ मनपा/ एसआर- १७३ , 
बिबवेवाडी, पुणे -४११ ०३७. 

२०१७, दिनांक ६ जुलै २०१७. 
अभिजित विनायक नाईक बी -३६/ १० , अप्पर इंदिरानगर , बिबवेवाडी, क्रमांक नपाप्र /१ / मनपा/एसआर -१७४ , 
पुणे -४११ ०३७. 

२०१७, दिनांक ६ जुलै २०१७. 
दिपक भागवत पालखे स . नं . ६१, प्लॉट क्रमांक १, रंजन क्रमांक नपाप्र/ १ / मनपा/एसआर- १७५, 
साईनगर , हायवेजवळ, पुणे. 

२०१७, दिनांक २९ जून २०१७. 
मीना मनोहर हुबळीकर स . नं . ६१, साईनगर , स्वतंत्र सेनानी क्रमांक नपाप्र / १/ मनपा/ एसआर- १७६, 
शकुंतला, पुणे-४११ ०४८ . 

२०१७, दिनांक २९ जून २०१७. 
वैशाली स्वप्निल शेलार एपी, येवलेवाडी , मारुती मंदिराजवळ , क्रमांक नपाप्र / १/ मनपा/ एसआर- १७७ , 

विश्वपार्वती, बी. एल ., पुणे- ४११ ०४८ . २०१७, दिनांक ६ जुलै २०१७ . 
निलेश साहेबराव धांडेकर प्रतिभाताई शाळेमागे, कोंढवा बु ., क्रमांक नपाप्र/ / मनपा / एसआर - १७८ , 
पुणे -४११ ०४८ . 

२०१७, दिनांक ६ जुलै २०१७ . 
अनिल भिमराव सरोदे स . नं . ४, लेन नं . ५, काकडेनगर, क्रमांक नपाप्र/ १ / मनपा/ एसआर- १७९ , 
कोंढवा बु. , पुणे - ४११ ०४८ . 

२०१७, दिनांक २९ जून २०१७. 


११ 


३६ 


क 


३६ 


ड 


१३ 


३७ 


ब 


क 


४१ 


४१ 


। 


१७ 


४१ 


क 


४२ 


ड 


१९ 


४४ 


ड 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, २ ऑगस्ट २०१७ / श्रावण ११, शके १९३९ 


परिशिष्ट " अ "- -चालू 


१ 


२ 


نه 


२० 


२३ 


به 


अजिंक्य बाळासाहेब ससाणे 


स. नं . ३११, माऊली कृपा निवास , 
ससाणेनगर , हडपसर , पुणे- ४११ ०२८. 


क्रमांक नपाप्र / १ / मनपा/एसआर - १८० , 
२०१७, दिनांक २९ जून २०१७. 

चंद्रकांत दळवी, 
विभागीय आयुक्त , 
पुणे विभाग, पुणे. 


पुणे, २५ जुलै २०१७. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA , PRINTED 
AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA, PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON 
COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 . EDITOR : SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA .. 


